सर ज.जी. कला महाविद्यालय, सर 
ज.जी. उपयोजित कला महाविद्यालय 
आणि सर ज.जी.वास्तुशास्त्र महाविद्यालय 
यांचे मिळून डि-नोव्हो प्रकारांतर्गत 
अभिमत विद्यापीठ स्थापन करण्यासंदर्भात 
टास्क फोर्स समिती. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: एडीआर-२०२१/प्र.क्र.9७/तांशि-६, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, 
मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक:- ११ ऑक्टोबर, 2022 


वाचा-:१) केंद्रीय उच्च शिक्षण विभागाचे पत्र क्रमांक एफ.क्र.९/६/२०२०-यू.३(ए) 
दिनांक २७ ऑक्टोबर, २०२१. 
२) शासनाचा समक्रमांकाचा दिनांक १९ सप्टेंबर, २०२२ चा शासन निर्णय. 


प्रस्तावना :- 

सर ज.जी. कला महाविद्यालय, सर ज.जी. उपयोजित कला महाविद्यालय आणि सर 
ज.जी.वास्तुशासत्र महाविद्यालय या तीन शासकीय महाविद्यालयांचे मिळून डि-नोव्हो प्रकारांतर्गत 
अभिमत विद्यापीठ स्थापन करण्यासाठी संदर्भाधीन दिनांक १९ सप्टेंबर, २०२२ च्या शासन निर्णयान्वये 
टास्कफोर्स समिती गठीत करण्यात आली आहे. सदर समितीमध्ये सदस्याचा समावेश करण्याची बाब 
विचाराधीन आहे. त्यानुसार पुढीलप्रमाणे शुध्दीपत्रक निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन शुध्दीपत्रक- 


सर ज.जी. कला महाविद्यालय, सर ज.जी. उपयोजित कला महाविद्यालय आणि सर 
ज.जी.वास्तुशासत्र महाविद्यालय या तीन शासकीय महाविद्यालयांचे मिळून डि-नोव्हो प्रकारांतर्गत 
अभिमत विद्यापीठ स्थापन करण्यासाठी संदर्भाधीन दिनांक १९ सप्टेंबर, २०२२ च्या शासन निर्णयान्वये 
टास्कफोर्स समिती गठीत करण्यात आली आहे. सदर टास्कफोर्स समितीमध्ये “प्राचार्य डॉ. विजय 
जोशी, माजी अधिष्ठाता, मुंबई विद्यापीठ,” यांचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात येत आहे. डॉ. जोशी 
यांना संदर्भाधीन दि.१९ सप्टेंबर, २०२२ च्या शासन निर्णयान्वये अशासकीय सदस्यांना अनुज्ञेय असलेला 
बैठक भत्ता व प्रवास भत्ता अनुज्ञेय असेल. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः एडीआर-२०२१/प्र.क्र.७७/तांशि-६ 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेताक २०२२१०१२१२२५४७९४०८ असा आहे. हे शासन 
शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by HUSSEIN ALIMIYA 
MUKADAM 
Date: 2022.10.12 12:29:10 +05'30' 


(हुसेन अ. मुकादम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन . 


) मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) श्री.निपूण विनायक,(भा.प्र.से.)राज्य प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय उच्चस्तर शिक्षा अभियान. 
) श्री.सतीश तिडके, उप सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) श्री.विश्वनाथ साबळे, संचालक, कला संचालनालय, मुंबई. 
५) श्री.राजीव मिश्रा, प्राचार्य, सर ज.जी.वास्तुझास्त्र महाविद्यालय, मुंबई. 

) 

) 

) 

) 


श्री.संतोष क्षिरसागर, अधिष्ठाता, सर ज.जी.उपयोजित कला महाविद्यालय, मुंबई. 
श्री.विनोद दांडगे, उप संचालक,कला संचालनालय, मुंबई. 

श्री.प्रकाश पागे, चार्टड अकाउंटंट, मुंबई. 

प्राचार्य डॉ. विजय जोशी,माजी अधिष्ठाता, मुंबई विद्यापीठ ,मुंबई 

१०) निवड नस्ती (कार्यासन तांशि-६). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


